महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
तारीख: ३० जुले, २०२१ 


AIR आदेठा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (१), ४ (२), व ४ (३) अनुसार खाली नमूद 


केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची त्यांच्या नावासमोरील स्तंभ-५ मध्ये 
केलेल्या मंत्रालयीन विभागातील सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांची a मोरी भ-५ मध्ये 


दर्शविलेल्या विभागात आंतरविभागीय बदली करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र.  श्री/ | सहायककक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती । अधिकाऱ्याचे विभाग 
नांव 
| a | २ ३ 1 छी] ५ 
१ | श्रीमती | र.अ.नाईक सामान्य प्रशासन विभाग | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२ श्री पं.आ.केदार सामान्य प्रशासन विभाग । पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
३ श्रीमती | श.सु.रोलार सामान्य प्रशासन विभाग  । वित्त विभाग 
४ श्री न.भा.शेजवळ  । सामान्य प्रशासन विभाग  । गृह विभाग 
५ श्री पं.स.सावंत सामान्य प्रशासन विभाग । जलसंपदा विभाग 
६ श्री गि.ग.सुर्व सामान्य प्रशासन विभाग | गृहनिर्माण विभाग 
७ श्री बा.बा.चौरे सामान्य प्रशासन विभाग | महसूल व वन विभाग 
८ श्री सू.पु.पांगारकर | सामान्य प्रशासन विभाग  । सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 


९ | श्रीमती | अ.अ.जावळे सामान्य प्रशासन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


| qo | o श्रीमती ।वै.प्र.राजभोई सामान्य प्रशासन विभाग महिला व बाल विकास विभाग 


११ | at म.का.मोरे गृह विभाग वित्त विभाग 

१२ श्री सं.भा.सकपाळ | गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 

१३ श्रीमती | वि.ल.भोईटे गृह विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 

१४ श्रीमती | वि.ग.दुपारे गृह विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 

१५ श्री वि.रा.यादव गृह विभाग महसूल व वन विभाग 

१६ श्री प्र.भा.पोच्छी गृह विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 

१७ | श्रीमती | यो.अ.देशामुख | गृह विभाग शालेय शिक्षण व क्रौडा विभाग 

१८ श्री श्री.द.जिरेवार | गृह विभाग वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 


विभाग 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


अ.क्र. | श्री/ | सहायककक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे विभाग 
नांव 
1 १_| २ ३ शिक्का 4 
१९ | atl वि.वि.ताठे गृह विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
२० | ait वै.म.पाटील गृह विभाग विधि व न्याय विभाग 
२१ | श्रीमती | अ.अ.पाटीळ  । गृह विभाग कृषि व पदुम विभाग 
२२ | श्रीमती ।म.नि.टिळक । महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 
२३ श्री अ.न.मोहिते महसूल व वन विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
२४ श्री नि.र.फिरंगे महसूल व वन विभाग जलसंपदा विभाग 
२५ | श्रीमती | दि.र.कांबळे महसूल व वन विभाग ग्राम विकास विभाग 
२६ | श्रीमती |स.रा.डेहनकर | महसूल व वन विभाग विधि व न्याय विभाग 
२७ | श्रीमती । चे.गो.दुसाणे । महसूल व वन विभाग अल्पसंख्याक विकास विभाग 
२८ श्री गौ.मा.रिकिबे । महसूल व वन विभाग गृह विभाग 
२९ श्रीमती गा.प्रि.पाटील । महसूल व वन विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३० श्री नि.ब.महाडिक | महसूल व वन विभाग वेद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग 
३१ श्री दि.वि.पाटीलळ | महसूल व वन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
३२ श्री श.स.शिदे कृषि व पदुम विभाग विधि व न्याय विभाग 
३३ श्री अ.प्र.कुडव कृषि व पदुम विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
३४ श्री श.पुं.येवले शाळेय शिक्षण व क्रीडा महसूल व वन विभाग 
विभाग 
३५ श्री उ.दा.धनु शालेय शिक्षण व HIST महसूल व वन विभाग 
विभाग 
३६ | श्रीमती ।अ.र.मोरे शालेय शिक्षण व DIST सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
३७ श्री सं.अ.धाईजे शालेय शिक्षण व क्रौडा जलसंपदा विभाग 
विभाग 
३८ श्री अ.रा.आतकड | नगर विकास विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
३९ | atl अ.रा.गणवीर । वित्त विभाग जलसंपदा विभाग 
vo श्री वे.तु.खराबी वित्त विभाग महसूल व वन विभाग 
४१ | श्रीमती आ.ब.पोवार वित्त विभाग गृह विभाग 
४२ श्रीमती | Peas वित्त विभाग नियोजन विभाग 
४३ श्री रा.पां.बच्छाव । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
४४ श्री न.आ.कदम सार्वजनिक बांधकाम विभाग । पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग 


7S ७ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


अ.क्र. श्री | सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे विभाग 
नांव 
| a | 2 3 a een 5 
४५ श्रीमती  शि.र.आचार्य ।सार्वजनिक बांधकाम विभाग | उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
४६ श्री मा.अ.बंटेवाड  । सार्वजनिक बांधकाम विभाग | महसूल व वन विभाग 
४७ श्रीमती ।स.द.घोडके सार्वजनिक बांधकाम विभाग | सामान्य प्रशासन विभाग 
४८ श्री सु.वि.लळोणकर | जलसंपदा विभाग सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभाग 
४९ | stadt | छा.ल.फराकटे | जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
५० | aft प्र.बा.राठोड जलसंपदा विभाग गृह विभाग 
५१ श्री र.गु.बसर्गी जलसंपदा विभाग सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
५२ श्री प.र.बोंतावार जलसंपदा विभाग मराठी भाषा विभाग 
५३ श्री सं.वि.पाटील जलसंपदा विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५४ | stadt ।सी.स.आव्हाड । जलसंपदा विभाग ग्राम विकास विभाग 
५५ | stadt ।म.म.परदेशी विधि व न्याय विभाग शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
५६ श्रीमती गौ.रा.पाटीलळ  ।विधिव न्याय विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५७ श्रीमती पु.पां.रावण विधि व न्याय विभाग गृह विभाग 
५८ श्रीमती रो.दि.पाटील ।विधिव न्याय विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
५९ श्रीमती | सु.वि.तळेकर । विधि व न्याय विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
६० श्री मि.वि.दुबे विधि व न्याय विभाग महसूल व वन विभाग 
६१ श्री मि.प्रनारकर । उद्योग, ऊर्जा व कामगार | जलसंपदा विभाग 
विभाग 
६२ | श्रीमती | सं.शि.भट उद्योग, ऊर्जा व कामगार |अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
विभाग संरक्षण विभाग 
६३ श्रीमती | भ.चं.पवार उद्योग, ऊर्जा व कामगार । वित्त विभाग 
विभाग 
६४ श्री सं.र.संखे उद्योग, ऊर्जा व कामगार । गृह विभाग 
विभाग 
६५ श्रीमती | र.रा.जाधव उद्योग, ऊर्जा व कामगार | शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
विभाग 
६६ | श्रीमती | सु.बा.भंडारे उद्योग, ऊर्जा व कामगार । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 
६७ श्री गु.श्रा.बल्लाळ  । उद्योग, ऊर्जा व कामगार । महसूल व वन विभाग 


विभाग 


TS ७ पळी 3 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


अ.क्र. | श्री/ | सहायककक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती । अधिकाऱ्याचे विभाग 
नांव 
डं २ ३ PB 4 
६८ श्री सा.धो.पाटील । उद्योग, ऊर्जा व कामगार । गृह विभाग 
विभाग 
६९ श्रीमती | मृ.कृ.सावंत उद्योग, ऊर्जा व कामगार | गृह विभाग 
विभाग 
७० श्री प्रि.श.रावराणे । ग्राम विकास विभाग जलसंपदा विभाग 
७१ श्री विददेके ग्राम विकास विभाग कृषि व पदुम विभाग 
७२ श्री वि.श्री.शिंदे ग्राम विकास विभाग सामान्य प्रशासन विभाग 
७३ श्री नी.ध.नकाते अन्न, नागरी पुरवठा व सामान्य प्रशासन विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
७४ | श्रीमती श्र.वि.गडवे अन्न, नागरी पुरवठा व सामान्य प्रशासन विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
७५ श्री अ.म.कुमेरिये | sa, नागरी पुरवठा व सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
७६ श्री ज्ञाआ.आव्हाड | अन्न, नागरी पुरवठा व आदिवासी विकास विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
७७ | श्रीमती | wes अन्न, नागरी पुरवठा व पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभाग 
ग्राहक संरक्षण विभाग 
७८ श्री रा.अ.पाबळे नियोजन विभाग अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
संरक्षण विभाग 
७९ श्री दि.बा.बेळे नियोजन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
८० श्री सं.श.पाटील  । नियोजन विभाग गृहनिर्माण विभाग 
८१ श्री श्री.का.पगारे | नियोजन विभाग उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
८२ | श्रीमती | ज.उ.पाटील । सामाजिक न्याय व विशोष । नियोजन विभाग 
सहाय्य विभाग 
८३ श्री वि.जा.कोर गृहनिर्माण विभाग सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
८४ श्री सु.बा.जावळे  । गृहनिर्माण विभाग सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
८५ श्री बा.सो.थोरवडे । पाणीपुरवठा व स्वच्छता  । सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
विभाग 
८६ श्री स.र.पाटील पाणीपुरवठा व स्वच्छता  । ग्राम विकास विभाग 
विभाग 


TS ७ पैकी & 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


अ.क्र. श्री | सहायक कक्ष सध्याचा विभाग बदलीनंतर पदस्थापनेचा 
श्रीमती | अधिकाऱ्याचे विभाग 
नांव 
| a | २ ३ शिकास षु 
८७ श्री प्र.प्र.काळे सार्वजनिक आरोग्य विभाग | नियोजन विभाग 
८८ | श्रीमती | मा.मि.कदम सार्वजनिक आरोग्य विभाग | झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
(प्रि.मो.मोरे) 
८९ श्री शो.श.सुर्व सार्वजनिक आरोग्य विभाग | सहकार, पणन व वस््रोद्योग 
विभाग 
९० श्री सं.अं.जगताप । वैद्यकोय शिक्षण व औषधी । गृह विभाग 
द्रव्ये विभाग 
९१ श्री श.रा.घावटे वैद्यकीय शिक्षण व औषधी | विधि व न्याय विभाग 
द्रव्ये विभाग 
९२ श्री रा.बा.गावडे आदिवासी विकास विभाग । महसूल व वन विभाग 
९३ श्री रा.चं.चव्हाण सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | नियोजन विभाग 
विभाग 
९४ श्री म.भा.भामरे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | नगर विकास विभाग 
विभाग 
९५ श्रीमती | शि.रा.तरे सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
९६ श्री मो.रा.शेख सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग | महसूल व वन विभाग 
विभाग 
९७ | श्रीमती | पु.ग.लांजेकर | उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग | विधि व न्याय विभाग 
९८ श्री हे.कि.मोहन उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग । गृह विभाग 
९९ श्री म.अ.घोंगडे उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग ।उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
an ०० श्री सो.द.शेळार महिला व बाल विकास सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
विभाग 
गि ०१ | श्रीमती | उ.अ.दळवी पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य । सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
१०२ श्री सा.स.चौधरी अल्पसंख्याक विकास वित्त विभाग 
विभाग 
१०३ श्री प्र.द.भिताडे मराठी भाषा विभाग उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
२. उपरोक्त नमूद कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०२ ऑगस्ट, २०२१ (4.4) पासून रकाना क्रमांक ४ मधील 


नमूद विभागातून एकतर्फी कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 


TS ७ पेकी ५ 


शासन आदेश क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


३. सदर आदेश हेच कार्यमुक्ततेचे आदेश असून संबंधित विभागांनी नव्याने आदेश काढण्याची 
आवड्यकता नाही. 


४. सदर कर्मचारी दिनांक २ ऑगस्ट २०२१ (म.पू) रोजी बदलीच्या ठिकाणी रुजू झाले नसल्याचे 
निदर्शनास आल्यास त्यांचेविरुद्ध शासन निर्णय क्र.संकीर्ण २०१६/प्र.क्र.१८६/१६/कार्यासन १४, 
दिनांक २३ डिसेंबर २०१६ मधील तरतूदींनुसार शिस्तभंगविषयक कारवाई करण्यात येईल. 


५. बदली झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी त्यांची बदली रद्द करणे अथवा त्यासाठी प्रत्यक्ष अथवा 
अप्रत्यक्षरित्या दबाव आणल्यास संबंधितांची कृती गैरवर्तणूक समजण्यात येईल. 


६. आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच अधिदान व लेखाधिकारी यांना कळविण्यात येते की, 
उपरोक्त कर्मचाऱ्यांचे २ ऑगस्ट, 2029 पासूनचे वेतन कोणत्याही परिस्थितीत पूर्वीच्या विभागातून 
अदा करण्यात येऊ नये अन्यथा त्यांना व्यक्‍तीहा: जबाबदार धरण्यात येईल. 


७. मंत्रालयीन विभागातील सर्व संवर्गातील अधिकारी/कर्मचाऱ्यांना राज्य प्रशिक्षण धोरणानुसार 
बदलीनंतरच्या प्रशिक्षणाची कार्यवाही करण्यासंदर्भात शासन परिपत्रक क्रमांक : कअनि- 
१११६/प्र.क्र.३२/१४-ब, दिनांक २३.५.२०१६ अन्वये सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 
त्यानुसार विभागात बदलीने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना बदलीनंतरचे प्रशिक्षण संबंधित मंत्रालयीन 
विभागांनी आयोजित करावे. 


८. संबंधित विभागानी सदर कर्मचारी त्यांचे विभागात रुजू झाल्याबाबतची माहिती सामान्य 
प्रशासन विभाग (कार्यासन 98-3) यांना त्वरीत सादर करावी. 


र्‌, सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०७३०१७४५१६५९०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Gaj 


; व 
Gajanan 5 
Adi ‘ion rtm! ostalCode=400032, st=Mah; 


lig 
2.5.4.20=8a5b973b0795ae988a7c005050f9180a8021798a5c1ed41 


\da8a72725a47b4f( 


ber=54b1 1b1ccbdc577d7 1dce3b313c3fefSdc2ad659e36 
himrao Guravy दा 


(ग.भि.गुरव) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


सर्व संबंधित सहायक कक्ष अधिकारी 


प्रत, 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
२) अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 
३) सह/उप सचिव (आस्थापन), संबंधित मंत्रालयीन विभाग, 


TS ७ पैकी ६ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली २०२१/प्र.क्र. ३७/१४ अ. 


8) 


4) 


(9) 


संचाळक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, ठाकरसी हाऊस, Jars पिअर, सुरजी 
वल्लभदास रोड, मुंबई-४००००१. 
आहरण व संवितरण अधिकारी, संबंधित मंत्रालयीन विभाग 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व सहायक कक्ष अधिकाऱ्यांना 
दिनांक ०२.०८.२०२१ (म.पू. पर्यंत कार्यमुक्त करणे अत्यावश्‍यक असून कार्यमुक्त केलेल्या 
सहायक कक्ष अधिकारी यांनी दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंतचे वेतन ते सध्या कार्यरत 
असलेल्या विभागाने काढावे. दिनांक १.८.२०२१ पासूनचे वेतन बदलीपूर्वी कार्यरत 
असलेल्या विभागातील संबंधित आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी अदा केल्यास त्यांना 
याबाबत Alaa: जबाबदार धरण्यात येईल व त्यांच्याविरुध्द नियमानुसार योग्य ती 
कारवाई करण्यात येईल. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

त्यांना कळविण्यात येते की, बदली केलेल्या सर्व सहायक कक्ष अधिकारी यांचे 

दिनांक ३१.७.२०२१ पर्यंतचे वेतन सध्या कार्यरत असलेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे 
आहे. दिनांक १.८.२०२१ पासूनचे वेतन बदली झालेल्या विभागामार्फत अदा करावयाचे 
आहे. सदर सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


निवड नस्ती- साप्रवि १४ अ 


TS ७ पैकी ७ 


